प्रादेशिक पर्यटन विकास योजने अंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या धुळे जिल्हयातील (१) 
दोंडाईचा गावातील प्राचीन कृष्ण मंदिर परिसर (२) दोंडाईचा 
गावातील सतीमाता मंदिर परिसर या कामांच्या कार्यान्वयीन 
यंत्रणेत बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०१९/४/प्र.क्र.२६१ / पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २७ मे, २०१९. 


संदर्भ: १ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक 
२०१७/१०/प्र.क्र.९६७/पर्यटन, दि.६/२/२०१८. 
२) जिल्हाधिकारी, धुळे यांचे पत्र क्रमांक जिनिस/ कक्ष-१३/संस-२/प्रादे.पर्यटन/२०१८- 
१९ /६७३, दि.८/३/२०१९ 


शासन निर्णय : 


संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय, दि.६/२/२०१८ अन्वये प्रादेशिक पर्यटन विकास 


योजना २०१७-१८ अंतर्गत संदर्भ क्रमांक १ मधील अनुक्रमांक ३२ येथे दोंडाईचा पर्यटन सर्कीटचा 


विकास करणे, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे अंतर्गत (१) दोंडाईचा गावातील प्राचीन कृष्ण मंदिर परिसर 


(२) दोंडाईचा गावातील सतीमाता मंदिर परिसर या २ कामांसाठी अनुक्रमे रु.३५.४० लक्ष व 


रु.२६.४७ लक्षच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून सदर २ कामांसाठी सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग ही कार्यान्वयीन यंत्रणा नेमूण देण्यात आलेली आहे. 


२. जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी संदर्भ क्रमांक २ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 


अनुलक्षून संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक पर्यटन विकास योजने अंतर्गत सन 


२०१७-१८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या धुळे जिल्ह्यातील (१) दोंडाईचा गावातील प्राचीन 
कृष्ण मंदिर परिसर (२) दोंडाईचा गावातील सतीमाता मंदिर परिसर या २ कामांच्या कार्यान्वयीन 
यंत्रणेमध्ये “सार्वजनिक बांधकाम विभागा” ऐवजी, “मुख्याधिकारी, दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषद, 


दोंडाईचा, जि.धुळे” असा बदल करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०१९/४/प्र.क्र.२६१ / पर्यटन, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०४१७५००७८७२३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


arashtra, ou=Co-Operation Marketing 
([, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
4693 ba9abee543d58bf1 béade60ae69c9be92f59d 


Ramesh Jayaram 


232bb3a3fcc8, 


serialNumber=c8fbeb4e149e205d858dabb5d81a2a90a8deb7 192575723 
a a mM O0ef79cfab47d9345, cn=Ramesh Jayaram Kadam 


Date: 2019.06.04 17:56:55 +05'30' 


(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे. 


. जिल्हा नियोजन अधिकारी, धुळे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


